सन 202Q-2023 या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी (NRL) 
करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (GEN) 
अर्थसहाय्य.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ - २०२२/प्र.क्र.9७१/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ जानेवारी, २०२३. 
वाचा :- 


१. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र.एनआरएलएम-२०११/प्र.क्र.१९६/ 
योजना-३, दिनांक १८ जुले, २०११. 

२. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.मजिअ-२०२२/प्र.क्र.9१/योजना-३, दिनांक १५ जुले, 
२०२२. 

३. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.मजिअ-२०२२/प्र.क्र.9१/योजना-३, दिनांक १९ सप्टेंबर, 
२०२२. 

४. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.मजिअ-२०२२/प्र.क्र.9१/योजना-३, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, 
२०२२. 

५. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी feel यांचे पत्र क्र.जे-१२०२५/०१/२०२२-आरएल 
(एनआरएलएम_३३ए), दिनांक १२ डिसेंबर, २०२२. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएसआरएलएम, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/५६६१/२०२२, दिनांक २३ डिसेंबर, २०२२. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
NRLM सर्वसाधारण (GEN) प्रवर्गाकरिता संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये पहिल्या हप्त्याचा दुसरा टप्पा म्हणून 
रु.६४,४६,५५,०००/- इतका निधी वितरीत केलेला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा 
झाळेला आहे. सन 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
सर्वसाधारण (General) WHT केंद्र हिस्सा (२५०१ २९०८) याकरिता रु.३९७,९८,००,०००/- इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आली असून त्यापैकी रु.८२,३३,०९,०००/- इतकी रक्कम अद्यापर्यंत वितरीत 
केली आहे तसेच राज्य हिस्सा (२५०१ २७७५) याकरिता रु.२६५,३२,००,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आली असून त्यापैकी रु.५४,८८,७२,६६६/- इतकी रक्कम अद्यापर्यंत वितरीत केली आहे. आता 
सदर केंद्र हिस्सा रु.६४,४६,५५,०००/- व केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा रु.४२,९७,७०,०००/- असा 


एकूण रु.१०७,४४,२५,०००/- इतका निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२२/प्र.क्र.9१/योजना-३ 


शासन निर्णय:- 

4, सन 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्ग (GEN) केंद्र हिस्सा (२५०१ २९०८) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रु.६४,४६,५५,०००/- 
(रुपये चौसष्ट कोटी MSTA लाख पंचावण्ण हजार फक्त) व केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा (२५०१ 
२७७५) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रु.४२,९७,७०,०००/- (रुपये बेचाळीस कोटी सत्त्याण्णव लाख सत्तर 
हजार फक्त) असा एकूण रु.१०७,४४,२५,०००/- (रुपये एकशे सात कोटी चौव्वेचाळीस लाख पंचवीस 
हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (8.).8) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलापूर, 
नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

३. सदर रक्‍कम रु.६४,४६,५५,०००/- चा खर्च "मागणी क्र.एल-३, २५०१ ग्रामविकासासाठी विशेष 
कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्णजयंती ग्राम 
स्वयंरोजगार, (१) (१३)महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविकाअभियान याअंतर्गत अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त 
इतर लाभार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य (केंद्र हिस्सा) (सर्वसाधारण) (६०%) (कार्यक्रम), ३३,अर्थसहाय्य (२५०१ 
२९०८)" या लेखाशिर्षाखाली व रु.४२,९७,७०,०००/- चा खर्च “मागणी क्र.एल ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी 
विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) 
सुवर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार , (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या अनुसूचित 
जाती / जमाती व्यतिरिक्त लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य (कार्यक्रम), ३३,अर्थसहाय्य, (२५०१ २७७५)” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 

४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात 
यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी 
नोंद घ्यावी. 

द. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली 
रक्‍कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 


महालेखापाल कार्यालयातील रक्‍्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र, ४ या योजनेची प्रगती / सद्य:स्थिती 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२२/प्र.क्र.9१/योजना-३ 


दर ४ महिन्यांनी शासनास कळविण्यात यावी, ५) कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची 
संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, अन्यथा त्यांच्यावर शासन स्तरावरुन कारवाई केली जाईल. 

६. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये दिलेल्या केंद्र पुरस्कृत 
योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागांने त्यांचे स्तरावर वितरित 
करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.२०७/२०२२/अर्थोपाय, 
दिनांक २६.१२.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥०9॥[॥.9०५.॥)या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०९१५०८१०८६२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


न Digitally signed by Manoj 
Mi a Nn Oj Dattatraya Jadhav 
DN: cn=Manoj Dattatraya Jadhav, 
D o=Rural Development 
a tta t fa Ya Department, ou=Central Scheme, 
email=manoj.jadhav68@nic.in, 


c=IN 
J a d h a V Date: 2023.01.09 15:30:41 +05'30' 


(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, दक्षिण 
विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
४) उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे, 
) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
७ नियोजन विभाग (१४१४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७) मंत्रालय मुंबई-३२. 
) कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२, ग्राम विकास विभाग. 
१०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


